महाराष्ट्र शासन 


तात्काळ क्र.प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र.२२७९४१७२/२२७९३३४४ 
दिनांक : ३० डिसेंबर, २०१९ 


प्रति, 
सह/उप सचिव (आस्थापना), 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
विषय:- भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय यांचे कार्यालय , औरंगाबाद 
विभागातील अधिक्षक, वर्ग-२ चे १ रिक्‍त पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत. 
संदर्भ:- १) गृहनिर्माण विभाग नस्ती क्र. क्र.भानिका २०१९/प्र.क्र.९६/२०१९/गृनिधो-१, 
अन्वये प्रस्ताव. 
२ सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.१२०/कार्या-१४, 
दिनांक ३१-०८-२०१७. 
महोदय/महोदया, 


सा.प्र.वि. शा.नि. क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दिनांक १७-१२-२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रतिनियुक्‍तीचे धोरण निश्चित करण्यात आले असून, संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक ३१-०८-२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंत्रालयीन संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबत कार्यपध्दती विहित करण्यात आली आहे. सदरहू 
कार्यपध्दतीस अनुसरुन गृहनिर्माण विभागाने संदर्भ क्र १ येथील प्रस्तावान्वये गृहनिर्माण विभागाच्या अधिनस्त सक्षम 
प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय यांचे कार्यालय, औरंगाबाद या विभागासाठी अधिक्षक,वर्ग- २ चे १ रिक्‍त 
पद मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांकडून भरण्याबाबत विनंती केली आहे त्यास 
अनुसरुन खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ येथील कार्यालयातील Raa पद प्रतिनियुक्तीने भरण्याकरीता इच्छुकता 
मागविण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | प्रतिनियुक्ती | मंत्रालयीन संवर्ग | प्रतिनियुक्तीने भरावयाचे प्रतिनियुक्‍्तीचे ठिकाण 
ने भरावयाचे पदांची संख्या 
पदाचे नांव 
| a | Q 3 a. Sc 4 
7 अधिक्षक, सहायक कक्ष भाडे नियंत्रण कायदा सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण 
वर्ग-२ अधिकारी न्यायालय यांचे कार्यालय, कायदा न्यायालय यांचे 
औरंगाबाद विभागासाठी १ । कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, 
रिक्‍त पद औरंगाबाद 
2. उपरोक्त पदावर Ua जाण्याकरिता इच्छुक मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांनी 


आपल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाकडे अर्ज सादर करावा कोणत्याही परिस्थितीत या विभागाकडे थेट अर्ज करु 
नयेत. थेट प्राप्त झालेल्या अर्जावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही. 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शा.नि. दिनांक १७.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ (अ)(८) मध्ये नमूद 
केल्यानुसार "ज्यांची नियुक्‍ती परिविक्षाधीन म्हणून झालेली नाही अश्या कर्मचाऱ्यांच्या, नियमित नियुक्‍तीपासून किमान ७ 
वर्षे सेवा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्यांना या मार्गाने नियुक्तीसाठी इच्छुकता देता येईल. 


४. सर्व संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी इच्छुक कर्मचाऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सा.प्र.वि. शा.नि. 
क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/का. १२, दिनांक १७-१२-२०१६ या झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्जांची छाननी 
करुन आपल्या विभागाच्या सचिवांच्या मान्यतेने इच्छुक कर्मचाऱ्याचा प्रतिनियुक्‍्तीचा प्रस्ताव खालील माहितीसह या 
कार्यासनाकडे दिनांक १०-०१-२०२० पर्यंत पोहोचतील अशा रीतीने (नोंदणी शाखेत पाठवू नये) पाठवावा :- 


१) | कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नांव व पदनाम 

२) | जन्मदिनांक 

३) | मंत्रालयात प्रथम नियुक्तीचा दिनांक 

११) | सेवानिवृत्तीचा दिनांक (पहा शा.नि.दिनांक १७-१२-२०१६ मधील तरतुद ५ (ब) (६) 

५ | शौक्षणिक अहता 

६ | भ्रमणध्वनी क्रमांक 

७ | मागील ५ वर्षाच्या गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती (मूळ गोपनीय अहवाल पाठवू 
नयेत) 

८) | Farad दायित्व सादर केली आहेत का? (दि.३१.३.२०१९ रोजीचे) 

९) | ५०/५५व्या वर्षी पुनर्विलोकन केले आहे का? (लागू असल्यास) 

qo) | संबंधित कर्मचाऱयाला यापूवी प्रतिनियुक्ती दिली असल्यास तपज्ञील (पद, ठिकाण व 
कालावधी) 

११) | संबंधित कर्मचाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु अथवा प्रस्तावित आहे काय? 


4. एकदा निवड झालेल्या कर्मचार्‍याला त्याचे नाव मागे घेता येणार नाही. तसेच, आपल्या विभागातून सदर 
पदावर प्रतिनियुक्‍तीसाठी जाण्यास कोणीही कर्मचारी इच्छुक नसल्यास तसेही कृपया दिनांक १०-०१-२०२० पर्यंत या 
विभागास कळविण्यात यावे. 


६. सद्य:स्थितीत शासनाने सरळसेवा भरतीवर निर्बंध घातले असल्याने प्रतिनियुक्तीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर 
तत्काळ कर्मचारी उपलब्ध करुन देणे aay होणार नाही. तथापि सरळसेवा व पदोन्नतीमधून ज्या प्रमाणात सहायक 
कक्ष अधिकारी उपलब्ध होतील त्या प्रमाणात विभागातील रिक्‍त पदांच्या टक्केवारीनुसार विभागास सहायक कक्ष 
अधिकारी उपलब्ध करुन देण्यात येतील याची विभागांनी नोंद घ्यावी. 


9. सक्षम प्राधिकारी, भाडे नियंत्रण कायदा न्यायालय यांचे कार्यालय, औरंगाबाद या विभागातील अधिक्षक, वर्ग- 
२ च्या कर्तव्य व जबाबदाऱ्या सोबत जोडण्यात आले आहे संबंधित कर्मचाऱ्याने त्याचेही अवळोकन करुन आपल्या 
विभागाकडे अर्ज सादर करावा. 


८. सदर पत्राची प्रत महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवरील संदेशफळलक या टॅबखाली प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पत्र क्रमांकः प्रतिनि २५१८/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 


९. सदर झासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२००१०११५०५१४१००७ असा आहे. हे पत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


आपला, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


G aj a n a n DN: CN = Gajanan Bhimrao Gurav, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = General Administration 


Bhimrao Gurav ए७५ 


Date: 2020.01.02 15:17:48 +05'30' 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) उप सचिव (कार्यासन -गृनिधो-१), गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


2) सा.प्र.वि./१४-अ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


च्रियत्रंण(कार्यालंथीन/-शाखेतील) 


आलेले टपाल व प्रकरणे sah कार्यालय प्रमुखाच्या निदर्शनास आणून देणे-व ते निकाली 
PVA ART PR .. | न 


कर्मचाऱ्यांचे कार्य विवरण तपासणे/ आस्थापनें विषयक व लेखा विषयक कामकाज 


स्वतंत्ररित्या हाताळणे 


अधिनस्त कोर्यालयांचे प्रशासकीय नियंत्रण 


. कार्यालय़ प्रमुखाकडे जाणारा प्रत्येक संदर्भ/ प्रत्येक प्रकरण/ देयक छाननी करुंन 
| तपासून सादर करणे क ह शा > 


प्रतिज्ञापत्र तयार करणे व नकलाःप्रमौणित करणे इ. 


कार्यालयातील संकीर्ण कामकाज 


 राधिक्षक वर्ग-२ पदांकडे आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांचे कामकाज 


